जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगाव, पुणे, 
गडचिरोली, बुलढाणा, गोंदीया, बीड, व 
औरंगाबाद यांना त्यांचे 
नियंत्रणाखालील न्यायालयांमध्ये 
लहान बांधकामे / दुरुस्ती करण्यासाठी 
निधि उपलब्ध करुन देणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१(१)/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २३ नोव्हेंबर, 2022 


वाचा: 
१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांकः संकीर्ण ०११५/१०५९/प्र.क्र.१०/का.११, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ 
२ जिल्हाव सत्र न्यायालय पुणे यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक ६९६९/२०२१, 
दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२१ 
3 जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोली यांचे सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक 
स.अ.(बांध.)/१४७/२०२१, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२१ 
४ जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोली यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक 
स.अ.(बांध.)/५/२०२२, दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 
५ जिल्हाव सत्र न्यायालय बुलढाणा यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक ------- , दिनांक 
१४ डिसेंबर, २०२१ 
६ जिल्हा व सत्र न्यायालय गोंदीया यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक 
१२६८/प्र.क्र.०१/२०२१, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०२१ 
७ जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक बांवि/२०७/२०२२, 
दिनांक ११ जानेवारी, २०२२ 
८ जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक बांवि/१२७०/२०२२, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२२ 
९ जिल्हाव सत्र न्यायालय बीड यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश क्रमांक ६८९/२०२०, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२० 
जिल्हा व सत्र न्यायालय औरंगाबाद यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा क्रमांक डि-१/०१/२०१९- 
२०२०, दिनांक १८ मार्च, २०२० 
११ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः पुरक २०२२/प्र.क्र.६६/अर्थ-३, 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ 
१२ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१/का.१२, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२२ 
१३ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१(१)/का.१२, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२२ 


च 


छठ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१(१)/का.१२ 


शासन निर्णय: 
जिल्हा व सत्र न्यायालय जळगाव, पुणे, गडचिरोली, बुलढाणा, गोंदीया, बीड, व औरंगाबाद 


यांना त्यांचे नियंत्रणाखालील न्यायालयांमध्ये लहान बांधकामे / दुरुस्ती करण्यासाठी निधि उपलब्ध 


करुन देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या खालील TAA अ.क्र. (३) येथील रकान्यात 
नमूद रक्कमेची रुपये ३,१४,८२,३६९/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी चौदा लक्ष avait हजार तीनशे 


एकोणसत्तर फक्त) पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर केलेली आहे. त्यापैकी २०% मर्यादेत निधि 
वितरण उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (१३) येथील दिनांक ३१ ऑक्टोबर, 2022 रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. 


AP न्यायालयीन इमारती प्रशासकीय २०% मर्यादेत | ८०% मर्यादेत | नियंत्रक 
ळ्‌ मान्यता देण्यात वितरीत वितरीत अधिकारी 
आलेली / केलेली करावयाची । संकेतांक 
विधानमंडळास रक्‍कम रक्‍कम 
सादर करण्यात (रुपये) 
आलेल्या पुरवणी 
मागणीची रक्‍कम 
(रुपये) 
eel २ ३ Sa ५ ६ 
| अंमळनेर, जिल्हा जळगाव १२,१४,०००.० २,४२,८००.० ९,७१,२००.० J 0024 
येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या परिसरात कॅन्टीन 
इमारत बांधण्यासाठी झालेल्या 
खर्चास कार्योत्तर प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत 
२ वडगाव मावळ, ता.मावळ, ५,००,०००.० १,००,०००.० ४,००,०००.० J 0023 
जिल्हा न्यायालय पुणे येथील 
न्यायाधिडा निवासस्थानाच्या 
दुरुस्ती करण्याबाबत 
३ जिल्हा व सत्र न्यायालय | २९,८०,०००.० | ५,९६,०००.० | २३,८४,०००.० | 3००३६ 
गडचिरोली यांच्या इमारतीची 
बाह्य रंगरंगोटी करण्याबाबत 
४ दिवाणी व फौजदारी न्यायालय | १०,३०,०००.० २,०६,०००.० ८,२४,०००.० | 30००३६ 


वडसा देसाईगंज, जिल्हा 
गडचिरोली या न्यायालयीन 
इमारतीची स्ट्रॉगरुम 
बांधकामाबाबत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१(१)/का.१२ 


Bp) न्यायालयीन इमारती प्रशासकीय २०% मर्यादेत | ८०% मर्यादेत | नियंत्रक 
डं मान्यता देण्यात वितरीत वितरीत अधिकारी 
आलेली / केलेली करावयाची । संकेतांक 
विधानमंडळास रक्‍कम रक्‍कम 
सादर करण्यात (रुपये) 
आलेल्या पुरवणी 
मागणीची रक्‍कम 
(रुपये) 
५ | देऊळगाव राजा व नांदुरा, | ७३,३१,९८५.० | १४,६६,३९७.० | ५८,६५,५८८.० | 3०००९ 
जिल्हा बुलढाणा न्यायालय 
परिसरामध्ये अग्नीप्रतिबंधक 
उपाययोजना राबविणेबाबत 
६ । अर्जुनीमोरगाव, जिल्हा गोंदीया | ७३,०२,८४३.० | १४,६०,५६९.० | ५८,४२,२७४.० | 3००७२ 
येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या उर्वरीत असलेल्या 
संरक्षण भिंतीच्या 
बांधकामाकरीता निधि उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 
७ । बीड जिल्हा न्यायालयांतर्गत | ४२,५२,०४१.० | ८,५०,४०८.० | ३४,०१,६३३.० | J 004% 
सर्व तालुका न्यायालयांसाठी 
न्यायदान कक्षात ध्वनीक्षेपक 
यंत्रणा बसविणेबाबत 
८ | बीड जिल्ह्यातील नवीन जिल्हा |  ७,००,०००.० १,४०,०००.० | ५,६०,०००.० | ००१५ 
न्यायालय इमारतीमध्ये लेखा व 
वित्त विभागामध्ये स्ट्रॉंगरुम 
तयार करणेबाबत 
९ अंबाजोगाई, जिल्हा बीड | १८,०६,०००.० ३,६१,२००.० | १४,४४,८००.० । 30००१५ 
येथील न्यायालयांकरीता 
लॉकर व स्ट्रॉगरुम तयार 
करणेबाबत 
जिल्हा व सत्र न्यायालय । ४३,६५,५००.० | ८,७३,१००.० | ३४,९२,४००.० | 3००१२ 
औरंगाबाद न्यायालयीन 
इमारतीत Child Friendly 
Court तयार करणेबाबत 
एकूण ३,१४,८२,३६९.० | ६२,९६,४७४.० | २,५१,८५,८९५.० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा २०२२/प्र.क्र.२०१(१)/का.१२ 


3. सदर पुरवणी मागणी, "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (02) जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२)” 
या लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेली आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त तक्त्यातील नमूद कामांकरीता प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेल्या रक्‍कमेपैकी उर्वरीत ८०टक्के इतक्या मर्यादेतील निधि रुपये २,५१,८५,८९५/ 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी एकावन्न लक्ष पंचाऐंशी हजार seat पंचाण्णव फक्त) नियंत्रक अधिकारी, 
संबंधित प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांना याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयांसाठी 
आवर्यक तो खर्च उपरोक्त नमूद लेखाशीर्षाखालील सन २०२२-२३ करीता मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०८०/२०२२/व्यय-५, 
दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२३१६४९१४१७१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally अ 


NITIN V ॥//॥५- 


(नि. fa. जिवने ) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


DICIARY 


प्रत, 

१. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय मुंबई (पत्राने) 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जळगाव/ पुणे/ गडचिरोली/ बुलढाणा/ गोंदीया/ बीड/ 
औरंगाबाद 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर, 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव/ पुणे/ गडचिरोली/ बुलढाणा/ गोंदीया/ बीड/ 
औरंगाबाद 

५. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-५/ अर्थ ११, मंत्रालय, मुंबई 

६. विधि व न्याय विभाग कार्यासन ११, २३ व २४, मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


